महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (aT व 
गुप्तरोग)” या पदाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची 
अंतरिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५७/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२१ 


संदर्भ - 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 
२) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची-२६१८/प्र.क्र.३२८/सेवा-२ ,दि.२४.०९.२०१८. 


शासन परिपत्रक - 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (चर्मरोग व 
गुप्तरोग)” (वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची 
अंतरिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, १९८२ व सा. प्र. विभाग, 
शासन निर्णय दि.२१.१०.२०११ मधील तरतुदीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 
४. सदर ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने ज्या अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असतील त्यांनी १ महिन्याच्या आत परस्पर 
शासनास सादर करावेत व त्याची प्रत संचालक, आरोग्य सेवा(१), मुंबई यांना पाठवावी. संचालक, आरोग्य 
सेवा(१), मुंबई यांनी सर्व आक्षेपाबाबत आपले सुस्पष्ट अभिप्राय तात्काळ शासनास सादर करावेत. सदरील 
ज्येष्ठतासूचीबाबत १ महिन्याच्या आत आक्षेप प्राप्त न झाल्यास या अंतरिम ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणत्याही 
अधिकाऱ्याचे आक्षेप नाहीत, असे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 
कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२१०३०११५५३२८९४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Vi S h n ५1 d a S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
p d | 7 k postalCode=400032, st=Maharashtra, 
५1 n | fa 0 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5 189556 
b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 
G h od ke cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2021.03.02 13:39:07 +05'30" 
(वि. पुं. घोडके) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५७/सेवा 2 दि.०२ मार्च, 2029 


२. संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई. 
उपसंचालक आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 

५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय (सर्व) 
संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
निवडनस्ती(सेवा-२) 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५७/सेवा-२, दिनांक ०२.०३.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७००) मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (AAT व गुप्तरोग)” या पदावर दिनांक 09.09.2029 रोजी कार्यरत 


असलेल्या अधिका-यांची अंतरिम जेष्ठतासूची 


अ.क्र. | जेष्ठता | विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे | प्रवर्ग नियुक्ती | जन्म तारीख नियमित/ । नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक नाव नंतर प्रवर्ग नियुक्ती / (सरळसेवा/ दिनांक/ दिनांक अर्हता 
बदलला पदोन्नती पदोन्नती) ज्येष्ठतेचा 
असल्यास दिनांक मानीव दिनांक 
दिनांक) 
डि २ ३ | ee षु ६ a ॥ ८ ९ शिळे. ला 1११ 
a शि डा. इंद्रकुमार वसंत शिदे खुला ०३.१२.७० १०.११.१० पदोन्नती १०.११.१० ३१.१२.२८ डी.व्ही.डी. 
२ २ | डो. सुनिल श्यामलाल बन्सी अ.जा. ०६.०२.६४ १३.११.१० पदोन्नती १३.११.१० ३१.०५.२३ डी.व्ही.डी. 
(६० वर्षे) 
३ ३ ST. (श्रीमती) अंजली विवेकानंद खुला ०४.०२.७१ ०९.१२.१० पदोन्नती ०९.१२.१० २८.०२.२९ डी.व्ही.डी. | उशीरा रूजू 
मोहोळकर (डोईफोडे) 

४ 8 | डॉ. सुधीर गोपाळराव बक्षी खुला ०१.१०.६७ ०१.०१.११ पदोन्नती ०१.०१.११ ३०.०९.२५ डी.व्ही.डी. | BIRT रूजू 


HRRKEKEKEKREREREEEEERERER 


